RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १८ ] 


सोमवार, फेब्रुवारी ४, २०१९ / माघ १५ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक एमएनसी. ०११ ९ / प्र.क्र . १४ / अधिनियम . - महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम , २०१३, च्या कलम ६ 
च्या पोट -कलम ( १) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन सहसंचालक , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन , मुंबई यांना 
महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाचे संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे . 


मंडळाच्या संचालकाचे नाव : डॉ . प्रकाश तुळशीराम वाकोडे, सहसंचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुरेन्द्र प्र. चानकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३५-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


